केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) 
नाशिक जिल्हयातील ज्ञाने, महानगरपालिका, मालेगांव 
हॉस्पिटल बांधकामासाठी अनुदान वितरीत करण्याबाबत (केंद्र 
हिस्सा--राज्य हिस्सा) 

सन २०२०-२१. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२० /प्र.क्र.०७/का.७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: - ०४/१२/२०२३ 
संदर्भ:- १. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य Fass, AR सरकार,नवी दिल्ली यांचे 
पत्र क्र. MSDP-93/819/208.¢-MsDP-MOMA, दि २४/०३/२०२०. 
२. शासन ज्ञापन, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अ.वि.-२०२०/प्र.क्र.०७/ 
का-७,दि. २१/०५/२०२०. 
३. शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२० /प्र.क्र.०७/का.७, दि. २१.०५.२०२० 
४. सह आयुक्त (नपा), जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांचे पत्र क्र.जा.क्र. कक्ष- 
२/नपा-२/२५७/२०२३, दि. ०१.०६.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत 
(PMJVK) राज्यातील ज्ञाने,महानगरपालिका मालेगांव जि.नाशिक येथे अल्पसंख्याकांसाठी बांधकामाचा 
रु.४१५.०० लाख इतका प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव, यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय संनियंत्रण 
समितीच्या सहमतीने केंद्र शासनास पाठविण्यात आला होता. 
२. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) गठित शक्‍तिप्रदान समितीने 
दि.१३/०३/२०२० रोजी झालेल्या २५ व्या बैठकीत नाशिक जिल्हयातील ज्ञाने, 
महानगरपालिका,मालेगांव येथे अल्पसंख्याकांसाठी १५ खातांच्या हॉस्पिटल बांधकामासाठी एकूण 
रु.४१५.०४ लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे संदर्भ क्र. (१ अन्वये 
कळविण्यात आले आहे. 
३. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. (१) येथील आदेशाद्वारे PMIVK अंतर्गत मान्यताप्राप्त नाशिक जिल्हयातील 
ज्ञाने, महानगरपालिका मालेगांव येथे अल्पसंख्याकांसाठी हॉस्पिटल बांधकामासाठी केंद्र हिश्‍ऱ्यातील 
पहिल्या टप्प्यातील एकूण रु.१२४.५१ लाख इतकी रक्कम मंजूर/वितरित केली आहे. संदर्भ क्र. ३ 
नुसार, PMIVK अंतर्गत नाशिक जिल्हयातील ज्ञाने, महानगरपालिका मालेगांव येथे हॉस्पिटल 
बांधकामासाठी केंद्र शासनाकडून मंजूर/वितरित करण्यात आलेली केंद्र feats पहिल्या 
टप्प्यातील रु.१२४.५१ लाख तसेच राज्य Reals रु.८३.०१ लाख अशी एकूण रु.२०७.५२ लाख 
इतका निधी जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना मंजूर करुन वितरित करण्यात आला होता. 
४. परंतु तांत्रिक कारणास्तव सदरचा मंजुर रु. २०७.५२ लाख इतका निधी आहरित करता न 
आल्यामुळे सदर निधी पुन्हा नव्याने उपलब्ध करुन देण्याबाबत सह आयुक्‍त (नपा), जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, नाशिक यांनी संदर्भ क्र. ४ अन्वये कळविले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२० /प्र.क्र.०७/का.७ 


५. सबब PMUVK अंतर्गत नाशिक जिल्हयातील ज्ञाने, महानगरपालिका मालेगांव येथे हॉस्पिटल 
बांधकामासाठी केंद्र शासनाकडून मंजूर/वितरित करण्यात आलेली केंद्र feats पहिल्या 
टप्प्यातील रु.१२४.५१ लाख तसेच राज्य sais रु.८३.०१ लाख अशी एकूण रु.२०७.५२ लाख 
इतका निधी जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना नव्याने वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्र. (१) येथील आदेशाव्दारे PMIVK अंतर्गत ज्ञाने, महानगरपालिका, 
मालेगांव,जि. नाशिक येथे अल्पसंख्याकांसाठी हॉस्पिटल बांधकामासाठी मंजूर/वितरित करण्यात 
आलेली केंद्र हिळ्यातील पहिल्या टप्प्यातील एकूण रु.१२४.५१ लाख तसेच राज्य हिश्यातील 
रु.८३.०१ लाख Sail एकूण रु.२०७.५२ लाख इतकी रक्कम जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना खालील 
प्रमाणे PFMS प्रणालीव्दारे नव्याने वितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे :- 

(Rs. in lakhs) 


Name of Shari | U_ | Unit Centr | State | Total | GOI 1* GOM 16 
Projects ng nit | Cost | al Share | Cost | Installme 
Share nt Installment 
Ratio 

1 2 3 4. 5 6 | 7 is 9s 
Construction of | 60:40 | 01 | 415.0 | 249.0 | 166.0 | 415.0 | 124.51 83.01 
15 Bedded 4 2 2 4 
Hospital 
Total 01 | 415.0 | 249.0 | 166.0 | 415.0 | 124.51 83.01 

4 2 2 4 


केंद्र व राज्य शासनाकडून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या 
तसेच निधी विनियोगामध्ये अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक 
वित्तीय प्रणाली (PEMS) व्दारे निधी वितरीत करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने 
> प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून PFMS प्रणालीच्या सुधारीत 
कार्यपध्दतीनुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम या योजनकरीता Single Nodal Agency 
म्हणून अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय यांची नियुक्ती करण्यात आली 
आहे. 
> तसेच सदर योजनेचे SNA खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात आले 
आहे. सदर योजना PEMS प्रणालीवर Map करण्यात आली आहे. 
२. सन २०२२-२३ या वर्षात प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील 
प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून विविध कामांना वितरीत केलेला व त्यासमरूप वितरीत 
करावयाचा राज्य हिऊ्यातीळ निधी योजनेच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात 
आलेल्या SNA खाते क्र. 40533345678 व IFSC CODE - SBIN0061524 खात्यावर जमा करण्यात 
आला आहे. 
३. जमा करण्यात आलेल्या योजनेच्या SNA खात्यामधून उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र. (८) व (९) 
प्रमाणे मंजूर करण्यात आळेला केंद्र व राज्य हिळ्यातीळ पहिल्या टप्यातील रू.२०७.५२ लाख इतका 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२० /प्र.क्र.०७/का.७ 


निधी PPMS प्रणालीव्दारे ज्ञाने, महानगरपालिका मालेगांव, जि. नाशिक येथे अल्पसंख्याकांसाठी 
हॉस्पिटल बांधकामासाठी जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना वितरित करण्यात येत आहे. याकरिता ते 
आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. जिल्हाधिकारी, नाशिक 
यांनी PEMS प्रणालीव्दारेच सदर रक्‍कम विकासकामांच्या अंमळबजावणीशी संबंधित अंमलबजावणी 
यंत्रणेस रितसर वितरित करावी. 

४. केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमाअंतर्गत (PMJVK) ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करुन वितरित केला आहे, त्याच 
प्रयोजनार्थ सदर निधी खर्च करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अन्य प्रयोजनाकरिता 
सदर निधी खर्च केल्यास सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर विनाविलंब कारवाई करण्यात येईल. 

५. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMJVK) मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या 
अमंलबजावणीकरिता संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणेने आवश्‍यक त्या बाबींची त्वरेने पूर्तता करून घ्यावी. 
शासन निकषानुसार तसेच विकासकामांच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकरणाने दिलेल्या तांत्रिक 
मंजुरीनुसार निविदा प्रक्रिया करावी. सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मंजुरी तसेच प्रत्यक्ष निधी प्राप्त 
झाल्याशिवाय कामास सुरूवात करू नये. विकासकामांशी संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून निर्गमित 
करण्यात येणाऱ्या तांत्रिक मंजुरीच्या / कामाच्या आदेशानुसार, विकासकामांची अमंलबजावणी विहीत 
कालावधीत पूर्ण करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी दक्षता घ्यावी. 


६. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत ९./.९ च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG 
च्या निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शार्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी 
शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेश / वित्तीय 
नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक 
यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. 


७. अमंलबजावणी यंत्रणा यांनी विषयांकीत विकासकामांच्या बांधकामासाठी केंद्र व राज्य 
शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक 
अहवाळ (७०२), अद्ययावत छायाचित्रांसह जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. 
तसेच विभागाच्या Construction tracker प्रणालीवर देखील विषयांकीत विकासकामांच्या बांधकामाची 
माहिती वेळोवेळी Upload करावी. 


८. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या अमंलबजावणीसाठी दुसऱ्या 
टप्प्यातील निधीची मागणी करताना पहिल्या टप्प्यात प्राप्त सर्व निधीच्या वापराबाबतची विहित 
नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रे (UC) तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR), अद्ययावत छायाचित्रांसह 
प्रस्तावासोबत शासनास सादर करावी. तसेच निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र महालेखापाल कार्यालयास 
सादर करण्याची आणि महाळलेखापालांच्या Semel खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी 
जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२० /प्र.क्र.०७/का.७ 


९. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिळ,२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल,२०२३ मधील अटींची पुर्तता असल्याने प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे.” 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३१२०४१८०६५७२५१४ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANAND NARAYANRAO BHONDVE 
A N A N D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 

DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=a1 1586f7ebf5942c9727d91c8c251f01dab61da28a6226 
N A RAYA N RA O 4d92646e4dc3827d4d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=D040EF80427E869FA7C6F2F326EAF61F9B45912 

94C9BE6229580E816D54D3859, cn=ANAND NARAYANRAO 
BHONDVE य 

Date: 2023.12.04 18:07:41 +05'30' 

(आ.ना. भोंडवे) 
उपसचिव ,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.अ.मु.सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३.विभागीय आयुक्‍त,नाशिक. 
४.जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
६. आयुक्‍त, महानगरपालिका, मालेगांव 
७.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
८.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
९.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक 
१०.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक 
११.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
१३.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४ मंत्रालय, मुंबई. 
१४.नियोजन विभाग (कार्या.१४७१) 
१५.निवड नस्ती, (का.७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


